पोलीस महासंचालक, यांच्या अधिनस्त पोलीस 
प्रशिक्षण विद्यालयात विधी निदेशक या कंत्राटी 
पदाची वयोमर्यादा वाढविण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्र. एसपीपी २००९/ ९२२/प्र.क्र.१०९ /पोल-१० 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : १८ जून, २००९ 


संदर्भ:- १) शासन निर्णय, गृह विभाग, क्रमांक ओपीओ-३१०६/प्र.क्र.२२७/पोल-३, 
दिनांक २१.८.२००६ 
२) शासन निर्णय, गृह विभाग, क्रमांक एसपीपी-२००५/प्र.क्र.२४७/पोल-१०, 
दिनांक १५.९.२००६ 
३) शासन निर्णय, गृह विभाग, क्रमांक एसपीपी-२००५/प्र.क्र.२४७/पोल-१०, 
दिनांक २६.६.२००७ 
४)पोलीस महासंचालक, म.रा.,मुंबई यांचे क्र.पोमसं/२अ/३२२८/६०/ वि. अ. प. नि. 
०६, दिनांक २७ A, २००९ चे पत्र. 
प्रस्तावनाः:- पोलीसांकडून दाखल होणारे खटले विधीबत दाखल व्हावेत, त्यांना वैधानिक सहाय्य 
मिळावे व गुन्हेगारांना शासन होवून कायदा व सुव्यवस्था अधिक सक्षम व्हावी तसेच पोलीस प्रशिक्षण 
संस्थांमध्ये पोलीसांना कायदेविषयक प्रशिक्षण देणे सुलभ व्हावे म्हणून पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र 
राज्य, सर्व पोलीस आयुक्तालये, सर्व विशेष पोलीस महानिरीक्षक, पोलीस प्रशिक्षण संस्था यांच्या 
आस्थापनेवर बरील संदर्भ क्रमांक १ येथील दिनांक २१.८.२००६ च्या शासन निर्णयान्वये विधी 
सल्लागार (४ पदे), विधी अधिकारी गट-अ (30 पदे), विधी अधिकारी गट-ब (५५ पदे), विधी 
अधिकारी (२८३ पदे) ब विधी निदेशक (९९ पदे) अशी विधी संवर्गातील एकूण ४७१ पदे निर्माण 
करण्यात आली आहेत. सदर पदे संदर्भ क्रमांक २ येथील दिनांक १५.९.२००६ अनुसार कंत्राटी 
तत्वाबर करार पध्दतीने भरावयाची असून या शासन निर्णयातील परिशिष्ट अ येथे विधी सल्लागार, 
विधी अधिकारी (गट-अ), विधी अधिकारी (गट -ब), विधी अधिकारी a विधी निदेशक या पदांसाठी 
कमाल वयोमर्यादा अनुक्रमे ५० वर्षे, ४५ वर्षे, ४५ वर्षे, vo वर्षे व ३५ वर्षे अशी विहीत करण्यात 


आली होती. तथापि, सदर पदे ही सल्लागार स्वरूपाची असल्याने या पदावर अनुभवी व ज्ञानसंपन्न 
‘| 
रोटा/एच-१००७[ २५०-६-०९]-१ 


@ 
उमेदवारांची निवड करणे सुलभ व्हावे या दृष्टीने विधी सल्लागार a विधी अधिकारी (गट-अ) या 
पदांसाठी कमाल वयोमर्यादा ६२ वर्षे तसेच विधी अधिकारी (गट -ब) ब विधी अधिकारी या पदांची 
कमाल वयोमर्यादा ६० वर्षे इतकी करण्यात आली आहे. 

त्याच धर्तीवर पोलीस प्रशिक्षण विद्यालयात अनुभवी व ज्ञानसंपन्न उमेदवारांची निवड 
केल्यास प्रशिक्षणार्थ्यांना त्यांच्या अनुभवाचा निश्‍चितच फायदा होईल, या दृष्टीने पोलीस प्रशिक्षण 
विद्यालयातील विधी निदेशक या कंत्राटी पदासाठी वरील संदर्भ क्रमांक २ येथील शासन निर्णयान्वये 
विहीत केलेली कमाल वयोमर्यादा ३५ वर्षे ऐवजी ६० वर्षे इतकी करण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय:- प्रस्तावनेत नमूद केल्याप्रमाणे वरील संदर्भ क्रमांक २ येथील दिनांक १५.९.२००६ 
च्या शासन निर्णयान्वये विधी निदेशक या पदासाठी विहीत केलेली कमाल वयोमर्यादा ३५ वर्ष ऐवजी 
६० वषे इतको करण्यास या शासन निर्णयाव्दारे मंजूरी देण्यात येत आहे. 
2. सदर पदांच्या नियुक्‍तीबाबतच्या अटी a शर्ती शासन निर्णय, दिनांक १५.९.२००६ ब शासन 
निर्णय, दिनांक २६.६.२००७ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे राहतील. 
३. सदर पदांच्या मानधनावरील खर्च ही पदे ज्या आस्थापनेवर आहेत, त्या आस्थापनेकरीता मंजूर 
असलेल्या तरतूदीमधून भागविण्यात यावा. 
४. हा शासन निर्णय राज्य शासनाच्या वेबसाईटवर उपलब्ध करून देण्यात आला असून त्याचा 
संगणक सांकेतांक २००९०६१८१६५९२५००१ असा आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


( र.शि. गोरवे ) 
कार्यासन अधिकारी , गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 

१) मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव 

२) मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 

३) मा. उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव 

४) महालेखापाल (लेखा ब अनुज्ञेवता/ लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र १ / २, मुंबई / नागपूर 


एच--१०७७-१अ 


3 


५) महासंचालक ब पोलीस महानिरीक्षक , महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

६) महासंचालक, sel करप्शन ब्युरो, महाराष्ट्र राज्य मुंबई 

७) अपर पोलीस महासंचालक, गुन्हा अन्वेषण विभाग, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

८) मा. मंत्री (गृह) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

९) प्रधान सचिव (अ.व सु.), यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक,गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१०)बिशेष पोलीस महानिरीक्षक (पोलीस प्रशिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

११) संचालक, महाराष्ट्र पोलीस अकादमी, नाशिक 

१२)सर्व प्राचार्य, पोलीस प्रशिक्षण शाळा 

१३) पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई 

१४) सर्व पोलीस आयुक्‍त 

१५) सर्व पोलीस अधीक्षक 

१६) सर्व पोलीस घटक प्रमुख 

१७) अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई / सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

१८)निबासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 

१९) वित्त विभाग (व्यय- ७, अर्थ संकल्प-१०/ अर्थोपाय / विनियम), मंत्रालय, मुंबई 
२०) कार्यासन पोल-३, गृह विभाग व गृह विभागातील सर्व कार्यासने 

२१) निवड नस्ती / पोल-१० 


2k 26 2 2K 2k OK OK 


एच १०७७-२९. 


